शासन निर्णय क्रमांकः गौखनि ५०/०९२२/प्र.क्र.२६०/ख-२ 


"डेर 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
मुख्य इमारतपहिला मजला ,, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळय.४०००३२-मुंबई , 
दूरध्वनी फ्र०२२.-२२०४८२४७ Email ID : deskkh2-rfd@mah.gov.in 
क्रमांक ARI ५०/०९२२/प्र.क्र.२६०/ख-२ दिनांक : १४ ऑक्टोबर, २०२२ 
विषय : गौण खनिज-भंडारा 
सन २००८-२००९ करीता मंजूर मौजे अर्जुनी, ता. भंडारा येथील गट क्रमांक 
४२,४३,४४ व ४५ आराजी १०.०० हे आर क्षेत्रावरील वाळूगटा संबंधाने भरणा 
केलेली रक्‍कम परत मिळणेबाबत. 
-श्री. मोहम्मद इकबाल जॉन मोहम्मद 
शासन ज्ञापन: 


जिल्हाधिकारी, भंडारा यांचे पत्र क्र.आसन-१४/खनिज/अका/कावि-९५९/२०२२, 

दिनांक ०५.०९.२०२२ रोजीच्या पत्राच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, सन २००८-२००९ करीता 
दिनांक २९.०७.२००८ रोजी भंडारा जिल्ह्यात झालेल्या वाळूघाटाच्या लिलावात मौजे अर्जुनी, ता. 
भंडारा येथील गट क्रमांक ४२,४३,४४ व ४५ आराजी १०.०० हे आर क्षेत्रावरील वाळूगट रक्‍कम 
रू.१,७१,५१,७८६/- एवढ्या सर्वोच्च बोळीस लिलावधारक श्री. मोहम्मद इकबाल जॉन मोहम्मद 
यांना मंजूर करण्यात आला. सदर वाळूघाटाच्या संबंधाने लिलावधारकाने दिनांक १९.१२.२००८ 
रोजी चलान क्रमांक ३७६ अन्वये रू. ३०,०७,०००/-इतकी रक्‍कम झासनखाती जमा केली. परंतु, 
लिलावधारकाने मौजा अर्जुनी वाळूघाटा संबंधाने उर्वरीत रक्‍कम न भरता शासनखाती भरणा केलेली 
रक्‍कम रू.३०,०७,०००/- परत करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, भंडारा यांना विनंती केली. परंतु, 
लिलावधारकाने उर्वरीत रक्कमेचा भरणा ने केल्याने जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी सदर 
वाळूगटासाठी लिलावधरकाने भरणा केलेली रक्‍कम रू.३०,०७,०००/- जप्त केली. 

तदनंतर लिलावधारक यांनी मा. मुंबई उच्च न्यायाळय, खंडपीठ नागपूर येथे मौजा अर्जुनी, 
ता. भंडारा वाळूघाटाच्या संबंधाने भरणा केलेली रक्‍कम रू.३०,०७,०००/- परत मिळण्यासाठी रिट 
याचिका क्र.४१००/२००८ दाखल केली. सदर याचिकेमध्ये मा. न्यायालयाने दिनांक २१.०७.२०२२ 
रोजी लिलावधारक श्री. मोहम्मद इकबाल जॉन मोहम्मद यांनी मौजे अर्जुनी, ता. भंडारा येथील 
वाळूघाटासाच्या संबंधाने भरणा केलेली रक्‍कम रू.३०,०७,०००/- आदेशा प्राप्त झाल्यापासून चार 
आठवड्यात परत करण्याचे आदेशीत केले आहे. 
०२. मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर रिट याचिका क्र.४१००/२००८ मध्ये दिनांक 
२१.०७.२०२२ रोजी fede आदेशाच्या अनुषंगाने मौजे अर्जुनी, ता. भंडारा येथील गट क्रमांक 
४२,४३,४४ व ४५ आराजी १०.०० हे आर क्षेत्रावरील वाळूगटाच्या संबंधाने भरणा केलेली रक्‍कम 
रू.३०,०७,०००/- (रू. तीस लाख सात हजार फक्त) लिलावधारक श्री. मोहम्मद इकबाल जॉन 
मोहम्मद यांना परत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः गौखनि ५०/०९२२/प्र.क्र.२६०/ख-२ 


०३. सबब श्री. मोहम्मद इकबाल जॉन मोहम्मद यांना रक्‍कम रू.३०,०७,०००/- RA लाख 
सात हजार फक्‍त (इतकी रक्‍कम, त्यांनी लिलावाची रक्‍कम प्रत्यक्षात शासनाकडे जमा केल्याची व 
यापूर्वी ही रक्‍कम अदा केलेली नाही याची खातरजमा करुन घेण्याच्या अटीवर अदा करण्यास शासन 
ज्ञापनाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे . 
०४. या बाबीवर होणारा खर्च सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता लेखाशिर्ष "०८५३ - अलोहयुकक्‍्त 
खाणी व धातुझास्त्रीय उद्योग "१०२ - खनिजबाबत सवलत फी व स्वामित्वधन, ९००, अलोहयुकक्‍्त 
खाणकाम व धातुझशास्त्रीय उद्योग - वजा परतावे (००) (०१) वजा परतावे (०८५३ ००८६) खाली वजा 
परतावे देण्याकरीता करण्यात आलेल्या उपलब्ध अंदाजपत्रकीय तरतूदीमधून खर्ची टाकून 
भागविण्यात यावा. 
०५. सदर शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१९/प्र.क्र.२०/२०१९/विनियम, दिनांक 
०८.०८.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-२ नुसार 
महसूल व वन विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१७११५७२६५९१९ असा आहे. हे शासन 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SADANAND GOVIND MOHITE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
5 A D A N A N D FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,.20=9bd008875b6a3a9fddad3e55fe0328dfl 3a27221 cb2bbc67a 


GOVIND MOHITE “<8sseemses. 
(स. गो. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, भंडारा 
प्रत: 
१) विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 
२) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 
३) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, नागपूर. 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा. 
५) कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 
६) निवडनस्ती “G2” कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, हुतात्मा 
राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


